ग्रामन्यायालय अधिनियम २००८ अंतर्गत 
राज्यात स्थापन करण्यात आलेल्या 
ग्रामन्यायालयांसाठी अस्थायी पदे पुढे चालू 
ठेवण्यास मुदतवाढ देण्याबाबत . 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः ग्रामन्या २०२०/प्र.क्र.३४/का.१२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: ०२ मार्च, २०२० 


वाचा - 
१ शासन निर्णय विधि व न्याय विभाग क्रमांकः एचसीटी १००२/१२८९/(१६२)/नऊ / चार, 
दिनांक ०८ सप्टेंबर, २००३ 
२ शासन निर्णय विधि व न्याय विभाग क्रमांक सीआरसी २००९/प्र.क्र.३७/का.१२, 
दिनांक २७ सप्टेंबर, २०११ 
३ शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग क्रमांक सीआरसी २००९/प्र.क्र.३७/का.१२, 
दिनांक १३ फेब्रुवारी, २०१२ 
४ शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग क्रमांक ग्रामन्या २०१९/प्र.क्र.५१/कार्या-१२, 
दिनांक २० सप्टेंबर, २०१९ 
५ शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांकः पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दिनांक १२ फेब्रुवारी, २०२० 
६ शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग क्रमांक पदनि २०१७/प्र.क्र.१२६/का.१२, 
दिनांक ३० ऑक्टोबर, २०१९ 
शासन निर्णय - 


ग्राम न्यायालय अधिनियम २००८ अंतर्गत राज्यात ग्राम न्यायालयांची स्थापना करण्यात आली 
आहे. या ग्राम न्यायालयांचे कामकाज सुरळीत सुरु राहण्यासाठी संदर्भाधीन शासन निर्णय, दिनांक ०७ 
मार्च, २०१९ अन्वये एकूण २२ ग्रामन्यायालयांतील एकूण ११० अस्थायी पदांना दिनांक २० सप्टेंबर, २०१९ 


ते दिनांक ३० सप्टेंबर, २०१९ या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. जिल्हा व सत्र न्यायालय 


गडचिरोली यांच्या नियंत्रणाखालील ग्राम न्यायालय कोरची व मुलचेरा यांचेसाठी दिनांक ३० ऑक्टोबर, 
२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये प्रत्येकी एक वाहनचालकाचे काल्पनिक पद निर्माण करण्यात आले 
आहे. यास्तव एकूण २२ ग्राम न्यायालयांचे कामकाज सुरळीत चाळू राहण्यासाठी खालील नमूद २२ 
ग्रामन्यायालयांतील एकूण ११२ अस्थायी पदांना दिनांक ०१ मार्च, २०२० ते दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०२० 


या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्रामन्या २०२०/प्र.क्र.३४/का.१२ 


ग्राम 
न्यायालयाचे 
नाव 


दिनांक ०१.०३.२०२० ते ३१.०८.२०२० पर्यंत मुदतवाढ द्यावयची पदे 


न्यायिक 
अधिकारी 


घुलेख 
निम्नश्रेणी 


वरिष्ठ 
लिपिक 


कनिष्ठ 


बेलिफ / 
शिपाई 


वाहन 
चालक 


3 


tof 


घु 


9 


८ 


जिल्हा 
न्यायालय 
नांदेड अंतर्गत 
ग्रामन्यायालय 
तामसा, 
ता.हदगाव, 
जिल्हा नांदेड 
(पूर्वीचे 
ग्रामन्यायाळय 
कासारखेडा, 
जिल्हा नांदेड) 


दु 


जिल्हा 
न्यायालय धुळे 
अंतर्गत 
ग्रामन्यायाळय 
निझामपूर, 
जिल्हा धुळे 


षु 


जिल्हा 
न्यायालय 
अहमदनगर 
अंतर्गत 
ग्रामन्यायाळय 
राळेगणसिद्धी, 
जिल्हा 
अहमदनगर 


दु 


जिल्हा 
न्यायालय पुणे 
अंतर्गत 
ग्रामन्यायालय 
उरळीकांचन, 
जिल्हा पुणे 


4 


4 


जिल्हा 
न्यायालय ठाणे 
अंतर्गत 
ग्रामन्यायाळलय 
जव्हार, जिल्हा 
ठाणे 


4 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्रामन्या २०२०/प्र.क्र.३४/का.१२ 


ग्राम 
न्यायालयाचे 
नाव 


दिनांक ०१.०३.२०२० ते ३१.०८.२०२० पर्यंत मुदतवाढ द्यावयची पदे 


न्यायिक 
अधिकारी 


घुलेख 
निम्नश्रेणी 


वरिष्ठ 
लिपिक 


कनिष्ठ 


बेलिफ / 
शिपाई 


वाहन 
चालक 


3 


tof 


4 


9 


८ 


जिल्हा 
न्यायालय 
रायगड अंतर्गत 
ग्रामन्यायाळय 
खरवली, 
जिल्हा रायगड 


१ 


भै 


शि 


4 


जिल्हा 
न्यायालय 
रत्नागिरी 
अंतर्गत 
ग्रामन्यायाळय 
पाली, जिल्हा 
रत्नागिरी 


षु 


जिल्हा 
न्यायालय वर्धा 
अंतर्गत 
ग्रामन्यायालय 
सेवाग्राम, 
जिल्हा वर्धा 


4 


जिल्हा 
न्यायालय 
गडचिरोली 
अंतर्गत ग्राम 
न्यायालय 
कोरची, जिल्हा 
गडचिरोली 


१० 


जिल्हा 
न्यायालय 
गडचिरोली 
अंतर्गत 
ग्रामन्यायालय 
मुलचेरा, 
जिल्हा 
गडचिरोली 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्रामन्या २०२०/प्र.क्र.३४/का.१२ 


ग्राम 
न्यायालयाचे 
नाव 


दिनांक ०१.०३.२०२० ते ३१.०८.२०२० पर्यंत मुदतवाढ द्यावयची पदे 


न्यायिक 
अधिकारी 


घुलेख 
निम्नश्रेणी 


वरिष्ठ 
लिपिक 


कनिष्ठ 


बेलिफ / 
शिपाई 


वाहन 
चालक 


3 


tos 


4 


9 


८ 


99 


जिल्हा 
न्यायालय 
सिंधुदूर्ग 
अंतर्गत 
ग्रामन्यायालय 
वैभववाडी, 
जिल्हा 
सिंधुदूर्ग 


१ 


4 


१ 


भै 


7 


4 


१२ 


जिल्हा 
न्यायालय 
रायगड अंतर्गत 
ग्रामन्यायाळय 
तळा, 
ता.अलिबाग, 
जिल्हा रायगड 


धु 


१३ 


जिल्हा 
न्यायालय 
लातूर अंतर्गत 
ग्रामन्यायालय 
जळकोट, 
जिल्हा लातूर 


धु 


१8 


जिल्हा 
न्यायालय 
लातूर अंतर्गत 
ग्रामन्यायालय 
शिरुर 
अनंतपाळ, 
जिल्हा लातूर 


4 


१५ 


जिल्हा 
न्यायालय 
रत्नागिरी 
अंतर्गत 
न्यायालय 
मंडणगड, 
जिल्हा 
रत्नागिरी 


ग्राम 


4 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्रामन्या २०२०/प्र.क्र.३४/का.१२ 


ग्राम 
न्यायालयाचे 
नाव 


दिनांक ०१.०३.२०२० ते ३१.०८.२०२० पर्यंत मुदतवाढ द्यावयची पदे 


न्यायिक 
अधिकारी 


घुलेख 
निम्नश्रेणी 


वरिष्ठ 
लिपिक 


कनिष्ठ 


बेलिफ / 
शिपाई 


वाहन 
चालक 


3 


tof 


4 


9 


८ 


१६ 


जिल्हा 
न्यायालय 
नाशिक 
अंतर्गत 
ग्रामन्यायाळय 
देवळा, जिल्हा 
नाशिक 


4 


१ 


भै 


7 


4 


१७ 


जिल्हा 
न्यायालय 
गोंदीया अंतर्गत 
ग्रामन्यायालय 
गोरेगाव, 
जिल्हा गोंदीया 


4 


4¢ 


जिल्हा 
न्यायालय 
गोंदीया अंतर्गत 
ग्रामन्यायालय 
सालेकसा, 
जिल्हा गोंदीया 


4 


१९ 


जिल्हा 
न्यायालय वर्धा 
अंतर्गत 
ग्रामन्यालय 
अलेपूर, 
जिल्हा वर्धा 


4 


२० 


जिल्हा 
न्यायालय पुणे 
अंतर्गत 
ग्रामन्यायालय 
मुळशी, जिल्हा 
पुणे 


4 


२१ 


जिल्हा 
न्यायालय 
नाशिक 
अंतर्गत 
ग्रामन्यायाळय 


दु 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्रामन्या २०२०/प्र.क्र.३४/का.१२ 


अ.क्र ग्राम दिनांक ०१.०३.२०२० ते ३१.०८.२०२० पर्यंत मुदतवाढ द्यावयची पदे | एकूण 

न्यायालयाचे | न्यायिक | लघुलेखक | वरिष्ठ | कनिष्ठ | बेलिफ/ । वाहन | पदे 
नाव अधिकारी | निम्नश्रेणी । लिपिक लिपिक | शिपाई | चालक 
१ 2 3 ४ ५ र. ७ ८ ९ 

यंबकेश्वर, 
जिल्हा नाशिक 

२२ जिल्हा १ १ १ १ १ शि 4 
न्यायालय वर्धा 
अंतर्गत 
ग्रामन्यायालय 
देवळी, जिल्हा 
वर्धा 
एकूण २२ २२ २२ २२ २२ २ ११२ 

२. यासाठी येणारा खर्च "मागणी क्रमांक जे-१, २०१४-न्यायदान, (००) १०५-जिल्हा व सत्र 


न्यायालये, (०२) जिल्हा व सत्र न्यायाधिठा, (०२)(०२) ग्राम न्यायालय अधिनियम, २००८ अंतर्गत ग्राम 
न्यायालयाची स्थापना (२०१४ ०४७७) दत्तमत, ०१-वेतन" या उद्दीष्टाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व त्या 
लेखाशीर्षाखालील संबंधित वित्तिय वर्षासाठी मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. सदर झासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक विअप्र २०१३/ प्र.क्र.३०/ २०१३/ 
विनियम, भाग-२, दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ नुसार वित्तिय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग पहिला, 
उपविभाग तीन मधील अ.क्र. ४ चा परिच्छेद क्र.२७(२) (क) अन्वये तसेच, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय 
क्रमांक पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक १२ फेब्रुवारी, २०२० अन्वये प्रशासकीय विभागांना 
प्रदान केलेल्या अधिकारांन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००३०२१६००१६८५१२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


DN: c=IN, Law and Judiciary 
hagyashree a 
2. 84946291 8ceb7579bb2b56247e927c039bbdf028022a8b 
b, 
1=fb84fefefe4ee219c1bc35b35201c14eab0903e8194a7413 
ayendara haidkarese= Bhat 
2020.03.02 16:06:00 +05'30' 


(भाग्यश्री भाईडकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. महाप्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय मुंबई, 
२. प्रबंधक (निरीक्षणे-१), मा.उच्च न्यायालय मुंबई, 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्रामन्या २०२०/प्र.क्र.३४/का.१२ 


३. प्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय मुंबई, खंडपीठ नागपूर, औरंगाबाद 

४. महालेखापाल (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता)-एक/दोन, महाराष्ट्र मुंबई / नागपूर, 
५. सर्व प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, जिल्हा न्यायालय, 

६. सर्व न्यायाधिकारी , ग्रामन्यायालय (२२ प्रती) 

७. सर्व जिल्हा व कोषागार अधिकारी, 

८. सर्व उप कोषागार अधिकारी, 

९. सह सचिव, विधि व न्याय विभाग, नागपूर, औरंगाबाद, 

१०.वित्त विभाग, आ.पु.क., व्यय-५, अर्थसंकल्प १९, मंत्रालय, मुंबई 

११.विधि व न्याय विभाग, कार्यासन २३ व २४, 

१२.निवडनस्ती (का.१२) 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


